नियोजन विभागाच्या (खुद्द-रोहयो प्रभागासह) 
आस्थापनेवरील ३६ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक: २८ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा : १) शासन निर्णय,नियोजन विभाग क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१., दि. १४ मार्च, २०२३ 
२) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक: निविआ-४०२२/प्र.क्र.४३२/का.१४२१., दि. २४ मार्च, २०२३ 
३) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक: निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१., दि. १७ ऑगस्ट, २०२३ 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क,दि. ३१ ऑगस्ट, २०२३ व 

दि. ०६ सप्टेंबर, २०२३ रोजीचे शुध्दिपत्रक. 

५) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक: निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१., दि.१४ सप्टेंबर, 2023 
६) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक: निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१., दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ 
७) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क,दि. २१ फेब्रुवारी, २०२४ 


प्रस्तावना:- 


संदर्भ क्र.२ येथील दि.२४.०३.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये नियोजन विभाग (खुद्द-रोहयो प्रभागासह) 
मधील पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार २२५ नियमित पदे व ३५ बाह्यस््रोताद्वारे 
भरावयाचे मनुष्यबळ Bahl एकूण २६० पदे मंजुर आहेत. संदर्भ क्र.३ येथील दि.१७.०८.२०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये आकृतीबंधानुसार मंजूर २६० पदांचे-२०९ स्थायी पदे व ५१ अस्थायी पदे असे वर्गीकरण 
करण्यात आले होते. तथापि, संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करुन सुधारित शासन निर्णय 
संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णयान्वये १८० स्थायी व ४५ अस्थायी पदे असे सुधारित वर्गीकरण करण्यात 
आले आहे. 


उपरोक्त ४५ अस्थायी पदांपैकी विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र 
विकास मंडळाच्या कामकाजाकरिता निर्माण केलेल्या ६ अस्थायी पदांना कार्यासन १४१६ व नक्षलग्रस्त 
भागाच्या जलद विकासासाठी विशेष कृती आराखडा तसेच पुरक आराखडयाच्या प्रभावी 
अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर निर्माण केलेल्या ३ अस्थायी पदांना कार्यासन १४१७ यांचेकडून 
मूदतवाढ देण्याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येते. उर्वरित ३६ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. ६ येथील 
शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. सदर अस्थायी पदांना पूढील कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


संदर्भ क्र.9 येथील वित्त विभागाच्या दि.२१.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
नियोजन विभागाच्या (खुद्द-रोहयो प्रभागासह) आस्थापनेवरील, सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र "अ", "ब", 
'क", "ड", "ई" व "फ" मध्ये दर्शविलेल्या एकूण ३६ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक 
३१.०८.२०२४ या कालावधीकरिता मूदतवाढ देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च सोबतच्या विवरणपत्रात (विवरणपत्र- अ ते फ) दर्शविलेल्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो खर्च सन २०२३-२०२४ व सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षासाठी 
संबंधित लेखाशीर्षाखाली मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
२१ फेब्रुवारी, २०२४ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर झासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२८१६४८०७६७१६ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by VANITA DINANATH SHIRSAT 


Di 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PLANNING 
DEPARTMENT, 

2. 


5.4.20=64fd2d10b8942f5a6876d2ba1c006a1ff098e0540da69de053 


7ddce06814517b, pr ICode=400032, st=Mi 


= , st=Maharasht 
5 H | R SA T INumber=5DA583F6F2E32F0C591CD392B3CF1DCB2027E67DFC 
90D6062D8417E3935E7FD6, cn=VANITA DINANATH SHIRSAT 


Date: 2024.02.28 17:08:02 +05'30' 


सहपत्र: विवरणपत्रे (वनिता शिरसाट) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१.प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 

२. प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखापरीक्षा), मुंबई 

3. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (कार्यासन-१४२२ मार्फत), 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

५. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१४२२ (२ प्रती), नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

६. वित्त विभाग (कार्या. आ. पु. क./व्यय-८), मंत्रालय, मुंबई, 

७. वित्त विभाग (कार्या. वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई, 

८. नियोजन विभाग, कार्यासन-१४१६/१४१७/१४२६/१४२७, 

९. कार्यासन अधिकारी, (मग्रारो-३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०.संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

११. निवड नस्ती, का.१४२१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 


नियोजन विभाग, झासन निर्णय, क्रमांक : निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, 


दिनांक:२८ फेब्रुवारी, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


विवरणपत्र - अ 
(राज्य नियोजन मंडळ) 
अ.क्र. । पदाचे नांव वेतन स्तर पदांची संख्या लेखाशीर्ष 
| लघुलेखक | एस-१६:४४९००-१४२४०० २ ओ-७, ३४५१, सचिवालयीन - 
(उच्चश्रेणी) आर्थिक सेवा १०१ नियोजन 
आयोग / नियोजन मंडळ, 
(०१) नियोजन आयोग मंडळ 
(०१) (०१) नियोजन विभाग 
(दत्तमत / अनिवायी 
(38490208) 
विवरणपत्र -ब 
(नियोजन विभाग (खुद्द) 
अ.क्र पदाचे नांव वेतन स्तर । पदांची संख्या | लेखाशीषे | 
1 १_| उप सचिव एस - २५: ७८८००-२०९२०० ae ८.1 ओ-७, ३४५१, 
२ | अवर सचिव एस - २३: ६७७००-२०८७०० a सचिवालयीन - 
३ | उप संचालक एस - २३: ६७७००-२०८७०० २ आर्थिक सेवा-०९०- 
४ | विशेषकार्य एस - २०:५६१००-१७७५०० पवि सचिवालय- (०१) 
अधिकारी (०१) नियोजन विभाग 
५ | कक्ष अधिकारी एस-१७ : ५६१००-१७७५०० na (दत्तमत / अनिवार्य) 
एस - २०: ५६१००-१७७५०० (३४५१०१८२) 
६ | लेखा अधिकारी एस - १६: ४४९००-१४२४०० i, ee _, 
७ | लघुलेखक एस - १५: ४१८००-१३२३०० ३ 
(निम्नश्रेणी) 
८ | सहायक संशोधन एस - IW: ३८६००-१२२८०० aa 
अधिकारी 
९ | देयक लेखापाल एस - ६: १९९००-६३२०० २ 
एकुण १३ 
विवरणपत्र- क 
(खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमाच संनियंत्रण करण्यासाठी) 
अ.क्र पदाचे नांव वेतन स्तर पदांची | लेखाशीर्ष 
संख्या 
ea अवर सचिव एस - २३: ६७७००-२०८७०० | ओ-७, 3849, सेक्रेटरिएट 
सहायक संशोधन अधिकारी | एस आर्थिक सेवा, ०९०- 
२ | सहायक संशोधन अधिकारी | एस - १४: ३८६००-१२२८०० oa | ee 
3 सांख्यिकी सहायक । एस - १०: 22200-82300 २ a 
नियोजन विभाग 
एकूण ४ (38490922) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 
विवरणपत्र- ड 


(रोजगार हमी योजनेच्या आधार सामग्रीचे संगणीकरण व्यवस्थापकीय माहिती पध्दती यासाठी) माहिती पध्दती यासाठी) 
लेखाशीर्ष 


कक्ष अधिकारी एस-१७ : ५६१००-१७७५०० ओ-३, 
एस - २०: ५६१००-१७७५०० २५०५- ग्रामीण रोजगार 


सहायक कक्ष एस - १४: ३८६००-१२२८०० ६०-इतर कार्यक्रम 
अधिकारी ००१, रोजगार हमी योजना 


ी ere fa | १ रोजगार हमी योजना 


(०१) (०१) रोजगार हमी 
योजना (२५०५००२२) 
(दत्तमत / कार्यक्रम) 
विवरणपत्र - ई 
(रोजगार हमी योजना प्रभागासाठी) 
पदाचे नांव वेतन स्तर पदांची | लेखाशीर्ष 


[| उप सचिव | VA - 24: ७८८००-२०९२०० 1-3, 
२५०५- ग्रामीण रोजगार 


उपसंचालक | एस ७७००-२०८७०० 
0.0. ६०-इतर कार्यक्रम 


कक्ष अधिकारी | एस-१७ : ५६१००-१७७५०० ००१, रोजगार हमी योजना 
एस - २०: ५६१००-१७७५०० (०१) रोजगार हमी योजना 
सहायक कक्ष | एस - १४: ३८६००-१२२८०० (०१) (०१) रोजगार हमी योजना 
अधिकारी (24040022) (दत्तमत / कार्यक्रम) 


: 


विवरणपत्र- 
(संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेसाठी) 
अ. क्र. पदाचे नांव वेतन स्तर पदांची लेखाशीर्ष 
संख्या 
णि कक्ष अधिकारी एस-१७ : ५६१००-१७७५०० | ओ-३, 
एस -२०:५६१००-१७७५०० २५०५- ग्रामीण रोजगार 
सहायक संचालक एस - २०: ५६१००-१७७५०० el ६०-इतर कार्यक्रम 
लघुलेखक (उच्चश्रेणी) एस - १६: ४४९००-१४२४०० i. का ००१, रोजगार हमी योजना 
संशोधन अधिकारी एस - १६:४४९००-१४२४०० | १_| (०१) रोजगार हमी योजना 
५__ | सहायक लेखा अधिकारी | एस - १५:४१८००-१३२३०० | १_ | (०१) (०१) रोजगार हमी 
६ | सहायक कक्ष अधिकारी । एस - १४: ३८६००-१२२८०० 3 | योजना (२५०५००२२) 
लिपिक -टंकलेखक एस - ६: १९९००-६३२०० गत कार्यक्रम) 
एकुण | 90 | ० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 


विवरणपत्र ue 
3 2 
ब १३ 
क ४ 
Ss 3 
3 8 
फ ms ० 

एकुण पदे ३६ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


